राज्य शासन स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनधारक 
स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे जोडीदार यांच्या स्वातंत्र्य 
सैनिक निवृत्तिवेतनात वाढ करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१९२१/प्र.क्र.१५५/२०२१/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-२०१२/ प्र.क्र.११९/२०१२/ 
स्वासैक-१, दिनांक ०३.०९.२०१४. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२००५/प्र.क्र.१४१/ २००५ 
(२०१७)/ स्वासैक-१, दिनांक १३.०३.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे जोडीदार यांना शासन निर्णय दिनांक ३ 
सप्टेंबर, २०१४ अन्वये सध्या दरमहा रु.१०,०००/- इतके स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय 
करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनाच्या रकमेत वाढ करणेबाबत विविध स्वातंत्र्य 
सैनिक संघटना व लोकप्रतिनिधी यांचेकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन निवृत्तिवेतनात वाढ 
करण्याचा प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक 
१७ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सदर प्रस्तावास दिलेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्य शासनामार्फत स्वातंत्र्य सैनिक/त्यांचे जोडीदार यांना सध्या देण्यात येत असलेल्या 
दरमहा रु.१०,०००/- इतक्या स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तिवेतनामध्ये रु.१०,०००/- ची वाढ करुन त्यांना 
दरमहा रु.२०,०००/- (रुपये वीस हजार फक्त) इतके निवृत्तिवेतन देण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. ही वाढ दि.१ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू राहील. 


२. तसेच, याचिकाकर्ते सर्वश्री. गणपतराव छोटूजी गभणे व इतर १३ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन 
(रिट याचिका क्रमांक १८६८/२००५) प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ यांनी दिनांक 
१४.६.२०१७ रोजी दिलेला न्याय निर्णय हा संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १३.३.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सर्वच समान प्रकरणी लागू करण्यात आला असून, त्यानुसार राज्यातील केंद्र शासन 
स्वातंत्र्य सैनिकांना राज्य शासनाच्या दराप्रमाणे निवृत्तिवेतन देय केळे आहे. यास्तव राज्यातील केंद्र 
शासन स्वातंत्र्य सैनिकांना वरीलप्रमाणे वाढीव निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१९२१/प्र.क्र.१५५/२०२१/स्वासैक-१ 


३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-५, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तिवेतन, (00) 
(०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तिवेतन (२२३५ 
००१५) (अनिवार्य, ०४ निवृत्तिवेतनविषयक खर्च” या लेखाशीर्षाखालील मंजूर निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. हाझासन निर्णय दिनांक १७.११.२०२२ रोजी मा.मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४९४/व्यय-४ दिनांक ३.११.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२२१६५९३३५२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LAXMIKANT Sr a ano apie NER 


SI 
HH 


S = Mahara: 5 
GOPALRAO DHOKE णक चा 
= 


te: 2022.11.22 17:05:17 +05'30" 


(ल.गो. ढोके) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा /विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई 
६. सर्व मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल 9/2 लेखा व परीक्षा महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
. प्रधान सचिव व विशोष चौकशी अधिकारी-१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११. सर्व जिल्हाधिकारी 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१५. वित्त विभाग अर्थसंकल्प ३/अर्थसंकल्प १३/व्यय ४, मंत्रालय, मुंबई 
१६. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता) 
१७. कक्ष अधिकारी स्वासैक-२/ स्वासैक-३ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१८. निवड नस्ती (स्वासैक १). 


Cc AW A 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


